निम्न दुधना, ता. सेलू, जि. परभणी या प्रकल्पाच्या रु. 
३०७०.५२ कोटी इतक्या किंमतीस चतुर्थ सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०२३/११८६/प्र.क्र.५०१/मोप्र-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२३. 


पहावे :- १. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ) दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१५. 
२. शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१५/(३५/२०१५)/जसं(आस्था) दि. २२ जून, २०१६. 
३. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.गोमपाविमा/तां-१/धा-१८१/निदुप्र/२४९, दि. ०५.१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


निम्न दुधना प्रकल्प, जि.परभणी या प्रकल्पाच्या रु ३०७०.५२.कोटी इतक्या किंमतीस 
चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या 
दि.०९.१२.२०२२ रोजी झालेल्या १८१ व्या बैठकीत शिफारशीसह निर्णय झाळा आहे. तसेच 
राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचे छाननी अहवालातील मुद्या क्र. २६ व २७ चा 
अनुपालन अहवाल त्रिसदस्यीय उपसमितीपुढे ठेवण्याकरिता सादर केला असता, अ.मु.स. (वित्त) 
यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव स्तरावरील उप समितीच्या दि.२५.०७.२०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत सदर प्रस्ताव पुढील निर्णयार्थ नियामक मंडळात सादर करण्यासाठी शिफारस करण्यात 
आली आहे. 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१५/३५/२०१५/जसं (आ) दि. ०९.०९.२०१५ व समक्रमांकाचे 
शुध्दीपत्रक दि. २२.०६.२०१६ मधील परिच्छेद क्र. ४ अन्वये राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा 
अहवाल विचारात घेऊन, ज्या प्रकरणी मा.मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर करावीत असा निर्णय 
नियामक मंडळाने घेतल्यास अशी प्रकरणे मा. मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ सादर करण्याची 
तरतुद आहे. 


त्रिसदस्यीय सचिव उपसमितीच्या दि.२५.०७.२०२३ च्या बैठकीत निम्न दुधना प्रकल्पाच्या 
चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव पुढील निर्णयार्थ नियामक मंडळात ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला 
आहे. तथापि, शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३६२/२०२३)/लपा, दि. ०४.०८.२०२३ अन्वये 
महामंडळ अधिनियमातील कलम २५ अन्वये राज्य शासनास प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीच्या मान्यतेनंतर 
माहामंडळाच्या अनुपालनासह थेट नियामक मंडळास सादर करण्याबाबत सर्व महामंडळांना 
कळविण्यात आले आहे. 


निम्न दुधना प्रकल्प हा परभणी जिल्ह्याच्या सेळू तालुक्‍यात दुधना नदीवर प्रस्तावित 
असून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सर्वसाधारण प्रदेशामध्ये आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/११८६/प्र.क्र.५०१/मोप्र-२ 


प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण ३४,४३८ हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनाचा 
लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५३,३७९ हे. इतकी आहे. यापैकी परभणी व जालना 
जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता अनुक्रमे ४४,१८६ हे.आणि ९,१९३ हेक्‍टर एवढी आहे. प्रकल्पाद्वारे 
निर्मित होणाऱ्या एकूण सिंचन क्षमतेपैकी प्रवाही कालव्यांद्वारे ४४,४८२ हे. व ४ उपसा सिंचन 
योजनांद्वारे एकूण ८,८९७ हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. 


शासन निर्णय :- 


निम्न दुधना प्रकल्पाच्या (जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३ च्या दरसूची वर 
आधारीत) रु.३०७०.५२ कोटी किंमतीच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या 
अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय गोषवारा परिशिष्ट “अ 
प्रमाणे आहे. 


ae 


राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील परिच्छेद H.2 व २७ अंतर्गत नमूद 
सर्व मुद्दयांचे अनुपालन करावे. 


. सदर प्रकल्पाच्या तृतीय सु.प्र.मा. प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 


३. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, 0४७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 


Go 


१९: 


विहित निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी 


. उपलब्ध निधीचे विरळ स्वरुपातील वाटप/विभागणी (Thin Spreading) टाळणेचे दृष्टीने राज्य 


तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल विचारात घ्यावा व त्यानुसार प्रकल्प घटकांच्या बांधकामावरील 
गुंतवणुकीचा प्राधान्य क्रम निश्चित करून त्यानुसारच कामे करावीत. 


. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित जनहित याचिका तसेच विशोष चौकशी समितीच्या अनुषंगाने चालू 


किंवा प्रस्तावित चौकड्या व त्यानुंषगाने करावयाच्या कार्यवाहीवर या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या 
निर्णयामुळे कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 


. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यातील काही अनियमितता निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 


क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांवर राहील. 
पूर्ण झालेल्या घटक कामांचे घटक निहाय समाप्ती अहवाल तयार करुन सदर कामे तात्काळ 
व्यवस्थापनास हस्तांतरीत करावीत. 


. शासनाने दि.०९.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये आदेशित केल्यानुसार Technical Audit करण्यात यावे. 


Technical Audit चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार जवाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 


. प्रकल्पावर ज्या ठिकाणी वितरीका/लघू कालवे यांची कामे हाती घेतलेली नाहीत अश्या ठिकाणी बंद 


नलिकेव्दारे सिंचन करण्याचा पर्याय विचारात घेऊन उचित कार्यवाही करावी. 


.सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी अथवा निविदाविषयक क्षेत्रीय 


स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
तांत्रीक व निविदा विषयक प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे 
MAID असून याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/११८६/प्र.क्र.५०१/मोप्र-२ 


92.Project Management Unit (PMU) व Dashboard स्थापन करणेबाबत व प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण 
होण्याच्या दृष्टीने विचार करावा. 


. या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-०५, मुख्य HAAS ४७०१ मोठे व मध्यम 


प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) 
(०७) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मोठे प्रकल्प) 
(४७०१ जे २३८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


. सदर शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाचे निर्णयाचे अनुषंगाने 


सहमती दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेल्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची नोंद मोठे प्रकल्प-२ 


कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्ये सन २०२३-२४ अ.क्र. ०२ वर घेण्यात आली 
आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३१०२७१७०१५०१८२७ असा 
आहे.हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRAVIN SHIVAJI] 2scescomunrernstsom sow 


2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219b12b 
Sa56d8ec2ed058 tal 


postalCode=400032, st=M: ht 
serialNumber=ASCAFEFCF97B7EE559404B1 081 AE6CC80B07 10E3FC3 
826245F60E43248C12F 10, PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2023.10.27 17:07:05 +05'30 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : परिशिष्ट :- अ 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 
५) मा.विरोधीपक्षनेते,विधानसभा/विधानपरिषद,विधानमंडळ,महाराष्ट्रराज्य, मंत्रालय,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


A 


2) x ww 


£39) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक 
०) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
११) आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,बीड 
१३) जिल्हाधिकारी, परभणी 
१४) उप सचिव (Frag), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२. 
१५) अर्थ शाखा १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मंबई-३२. 


(* S&S 


Oo _0? 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/११८६/प्र.क्र.५०१/मोप्र-२ 


१६) निवड नस्ती- मोप्र-२ . 
परिशिष्ट-अ 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०२३/११८६/प्र.क्र.५०१/मोप्र-२, दिनांक २७ ऑक्टोबर,२०२३ चे 
सहपत्र निम्न दुधना प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील उपशीर्ष निहाय 
तरतुदींचा गोषवारा 


निम्न दुधना पाटबंधारे प्रकल्प: 
(किंमत रु कोटी मध्ये) 
उपशीर्ष मंजूर तृतीय । प्रस्तावित चतुर्थी | वाढ () / घट (> 
सुप्रमा नुसार सुप्रमा नुसार (तृतीय सुप्रमा च्या 
(दरसूची (दरसूची २०२२- तुलनेत) 
२०१३-१४) २३) 

a Se २ ३ a 
A-Preliminary २.८८ २.८८ शबि 
B-Land G03 .७५ 4040.89 ४६३.६६ 
C-Head Works २९१.३१ ३०९.७९ १८.४८ 
D-Regulator २४.१६ २४.०९ -0.०८ 
F-C.D.Works ९८.७९ १०३.४१ 5.६२ 
G-Bridges ४४.५२ ४१.४० -3.92 
H-Escapes ६.१५ ६५.९० -०.२५ 
K-Building १४.७२ २७.९७ 93.24 
L-Earth work २७६.९७ २८४.३५ ७.३८ 
M-Plantation १.०६ १.१३ ०.०७ 
O-Miscellaneous ८.८७ ९.५७ ०.७० 
P-Maintenance 90.34 १५.२९ ४.९४ 
Q-Spl. T&P ३.४० ३.४० a 7 
R-Communication १४.३२ १४.४१ ०.०९ 
U-Distributory ५९६.४८ ७७४.२७४ १७७.७७ 
V-Water Course ०.४४ १.०९ ०.६५ 
X- Environment ०.९५ ३.०२ २.०७ 
Y-Losses २.६० १.५७ -१.०२ 
CADA Component १४९.४४ १४९.४४ शिळा र 
Total Works 2949.98 2280.38 ६८९.२० 
Establishment 989.43 २२३०.१८ ३९.६५ 
Grand Total 2389.89 3090.42 (922.24 


